शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या 
ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक, क्रमांक- टीआरएन -२०२१/प्र.क्र.६९/२१/ १२-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५.०७.२०२१ 


वाचा: शासन निर्णय, सा.प्र.वि.क्रमांक- टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दि.२३ सप्टेंबर, २०११. 
- परिपत्रक - 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांस सामान्य प्रशासन 
विभागामार्फत प्रशासनिक व सेवांतर्गत प्रशिक्षण तसेच संबंधित विभागांमार्फत तांत्रिक 
प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. राज्यात कोविड-१९ या संसर्गजन्य महामारीच्या 
प्रादुर्भावामुळे घालण्यात आलेले निर्बंध व सामाजिक अंतराचे भान इत्यादी बाबींच्या 
अनुषंगाने सद्य:स्थितीत शासकीय कर्मचार्‍यांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेण्यावर निर्बंध आले 
आहेत. तसेच करोना विषाणुचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या 
उपाययोजनांनुसार वेळोवेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थितीही सिमित 
करण्यात येत आहे. तथापि, राज्य शासन सेवेत सर्व स्तरावर कार्यक्षमता वाढवून 
गतिमान प्रशासनाकरीता निरंतर प्रशिक्षणाची आवश्‍यकता आहे. याकरीता राज्य 
प्रशिक्षण धोरणांतर्गत शिखर प्रशिक्षण संस्था यशदा, पुणे व सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व 
“ब* मधे नमुद अस्तित्वात ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था व जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांमार्फत कोविड प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने सद्य:स्थितीत जास्त प्रमाणात 
ऑनलाईन पध्दतीने प्रशासकीय व सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. 


२. सद्यःस्थितीत पाळावयाचे सामाजिक अंतराचे भान, शासकीय कर्मचाऱ्यांची 
कार्यालयीन उपस्थिती पहाता कर्मचाऱ्यांचे विविध टप्प्यावरचे प्रलंबित प्रशिक्षण पुर्ण 
करण्याकरीता व प्रशिक्षणातील सातत्य राखण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांना 
खालीलप्रमाणे सूचना या परिपत्रकान्वये देण्यात येत आहेत. :- 


१ सर्व विभागांनी आपल्या अधिनस्त तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत 
कर्मचाऱ्यांकरीता जास्तीत जास्त ऑनलाईन प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. विभागांनी 
आपल्या अधिनस्त सर्व विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांसही याबाबत सूचना दयाव्यात. 


२ याकरीता विभागाच्या प्रशिक्षण गरजांनुसार व आवश्‍यकतेनुसार संबंधित 
प्रशिक्षण संस्थेशी संपर्क साधून आव्यक कार्यवाही करावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टीआरएन -२०२१/प्र.क्र.६९/२१/ 92-3, 


३) सर्व प्रशासकीय विभागांनी संबंधित विभागास तांत्रिक प्रशिक्षणकरीता 
उपलब्ध निधीचा आपल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पुर्णपणे विनियोग करावा. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२१०७०५१५५४००७१०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rahul Vijay Kulkarni 


(राहुल कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. महालेखापाल महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

२. महालेखापाल महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

४. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा), नागपूर 

५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/खाजगी सचिव. 

७. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/खाजगी सचिव. 

८. मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

९. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१०.अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि. यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११.महासंचाळक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, 
बाणेर रोड, पुणे-४११ ००७. 

१२.सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये/प्रशिक्षण संस्था 

१३.निवड नस्ती-१२अ, सा.प्र.वि.मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टीआरएन -२०२१/प्र.क्र.६९/२१/ 92-3, 


परिशिष्ट-अ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत कार्यरत विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था- 


अ.क्र. | विभाग संलग्न जिल्हे विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्था 
१. । कोकण विभाग | रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सातारा, | कुंडल विकास प्रशासन 
सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर व व्यवस्थापन प्रबोधिनी 
(वने), HSS, ता.पलुस, 
जि.सांगली.- 
वन विभाग 
२. | नाशिक नाशिक, धुळे, नंदुरबार, | नाशिक महसूल प्रशिक्षण 
अहमदनगर, जळगांव प्रबोधिनी,नाशिक- 
महसुल व वन विभाग 
र a पालघर, ठाणे, मुंबई नगर, मुंबई | प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन 
उपनगर, रायगड, पुणे संस्था,रामेती, चाऱ्होली,पुणे- कृषी 
व पदुम विभाग 
४. । औरंगाबाद जालना, परभणी, औरगाबाद, | मराठवाडा प्रशासकीय व विकास 
हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, | प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाथनगर 
लातूर (उत्तर), पैठण, जि.औरंगाबाद - 
सामान्य प्रशासन विभाग 
५. । अमरावती यवतमाळ, अकोला, वाशिम, | डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ 
बुलढाणा, अमरावती प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, अमरावती § 
सामान्य प्रशासन विभाग 
६. | नागपूर नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, | वसंतराव नाईक राज्य कृषी 
गोदिया, गडचिरोली विस्तार व्यवस्थापन संस्था, 


वनामती,नागपूर- कृषी व पदुम 
विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टीआरएन -२०२१/प्र.क्र.६९/२१/ 92-3, 


परिशिष्ट -ब 


राज्य प्रशिक्षण धोरणान्वये घोषित जिल्हा प्रशिक्षण संस्था 


अ.क्र जिल्हा जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 

a | सातारा जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, सातारा 

२ सोलापूर जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, सोलापूर 

3 कोल्हापूर प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्था(रामेती),गेट नं-४,शहाजी नगर,मध्यवर्ती 
इमारतीजवळ,लाईन बाजार,कोल्हापूर-०३ 

४ रत्नागिरी जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, 

4 सिंधुदूर्ग जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.सिंधुदूर्ग 

६ धुळे जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.धुळे 

७ नंदुरबार जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.नंदूरबार 

८ अहमदनगर । अहमदनगर जिल्हा प्रशिक्षण प्रबोधिनी, जि.अहमदनगर 

९ जळगांव दादासाहेब चौधरी वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था, पाल, जळगाव 

।१० | पालघर ग्रामसेवक प्रशिक्षण केद्र कोसबाड हील, ता.डहाणू, (UTTAR 

११ | ठाणे वनरक्षक प्रशिक्षण TIES, ATTN, STU 

१२ मुंबई उपनगर । न्युझीलंड SNCS, AR कॉलनी,गोरेगाव(प),मुंबई उपनगर 

१३ रायगड प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, रामेती, खोपोली. 

१४ पुणे ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था,मांजरी फार्म,पुणे 

१५ जालना वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था,देऊळगाव, राजा रोड, पी.बी.९३,जालना-०३ 

१६ परभणी ग्रामसेवक प्रशिक्षण केद्र,मराठवाडा अँग्रीकल्वर विद्यापीठ,परभणी 

१७ औरगाबाद मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, औरंगाबाद 

१८ हिगोली जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.हिंगोली 

१९ बीड जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.बीड 

२० नांदेड जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.नांदेड 

२१ उस्मानाबाद । जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.उस्मानाबाद 

२२ लातूर जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.लातूर 

२३ यवतमाळ जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.औरंगाबाद 

२४ अकोला जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.अकोला 

२५ वाशिम जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.वाशिम 

२६ बुलढाणा ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, जि.बुलळढाणा 

२७ अमरावती महाराष्ट्र लेखा व वित्त प्रशिक्षण he SAM कोष भवन,संत गाडगेबाबा विद्यापीठ 
रोड,अमरावती 

२८ नागपूर जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, नागपूर. 

२९ वर्धा जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, नागपूर. 

30 चंद्रपूर सेंट्रल फॉरेस्ट रेजर कॉलेज,मुल रोड,चंद्रपूर-०१ 

३१ भंडारा जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.भंडारा 

३२ गोदिया जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.गोंदिया 

33 गडचिरोली जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था, जि.गडचिरोली 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


